अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
“संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित)” संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा परिवीक्षा 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- इएसटी-१०२३/प्र.क्र.१६/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
६ वा मजला, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६/०३/२०२३. 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्रमांक: नामनि-१२१९/प्र.क्र.२७/का.१४२७, 
दिनांक १४/०१/२०२०. 
2) नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्रमांक: नामनि-१२१९/प्र.क्र.५१/का.१४२७, 
दिनांक १४/०१/२०२०. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दिनांक २९/०२/२०१६ 


कार्यालयीन seat :- 


नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ व २ येथील शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 


(राजपत्रित)” या संवर्गातील पदावर एकूण ०३ उमेदवारांची दोन वर्षे परिविक्षा कालावधीसाठी 


नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर आदेशात नमूद अटी व शर्ती नुसार, संबंधित उमेदवारांनी 
दोन वर्षांच्या कालावधीत विहित विभागीय परीक्षा (जर काही असल्यास) आणि संगणक हाताळणी 
परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक होते. तसेच, हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे किंवा त्यातून 
सूट मिळणे आवश्‍यक होते. तसेच सदरहु दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा 
अधिकाऱ्यांनी जर रजा उपभोगलेली असेल; तर त्या रजेच्या कालावधीएवढा परिविक्षा कालावधी 


शासन परिपत्रक क्र.५३४६/४६, दिनांक २६ ऑगस्ट, १९५२ नुसार वाढविणे आवश्‍यक आहे. 

२. नियोजन विभागाचे संदर्भाधिन क्र. १ व २ येथील आदेशान्वये नियुक्‍ती दिलेल्या ०३ 
उमेदवारांनी “संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” या पदावरील 
नियुक्‍ती स्विकारली आहे. नियुक्‍ती स्विकारलेल्या सदर ०३ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीत उपभोगळेल्या रजा आणि परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक 


असणाऱ्या बाबी विचारात घेता, खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्यानुसार त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं.) समाप्त करण्यात येत असून, 


त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्रमांक ६ मध्ये नमूद करण्यात आला 
आहे:- 


शासन Sea क्रमांकः इएसटी-१०२३/प्र.क्र.१६/का.१४२७ 


अ.क्र.| परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचे | रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन | परिविक्षा Ny संशोधन अधिकारी/ 
नांव कालावधीत । संपुष्टात आल्याचा सांख्यिकी अधिकारी 
उपभोगलेल्या | दिनांक aA) पदावरील सेवा 
oT नियमितपणे चालू 
ठेवण्याचा दिनांक 
1 (म.पू.) 
a | २ ३ pk | 4 द 
१ | श्रीमती ज्योत्स्ना रमेश | १५/०१/२०२० R30 ०८/०९/२०२२ ०९/०९/२०२२ 
मौंदेकर 
२ | श्री.गजानन गावडू पाटील । ११/०२/२०२० ७७ २८/०४/२०२२ २९/०४/२०२२ 
३ | श्री.अक्षय रघुनाथ बावकर | २२/०१/२०२० (२८ १८/०२/२०२२  ।१९/०२/२०२२ 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवि-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ 


ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागाच्या सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव यांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार सदर कार्यालयीन आदेडा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर कार्यालयीन 


HSA उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१६१३०७२५८९१६ असा आहे. हा 


कार्यालयीन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


षु 7 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


PRAKASH 
BABANRAO GHADGE 


. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 


322102 


(प्र. ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण विभाग, 
नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 
. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई/ 
नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 


निवडनस्ती. 


संबंधित अधिकारी (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


